पहावे :- 


लातूर जिल्ह्यातील लातूर व रेणापूर 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०२ डिसेंबर, २०२१. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 


जा. क्र./मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो०१-२१/३०३६, दि.०२/११/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
लातूर जिल्ह्यातील लातूर व रेणापूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून Sula करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, लातूर 
यांनी सदर रस्ता SSA करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
लातूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 


विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील लातूर व रेणापूर तालुक्यातील खालील 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहे. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
क्र. क्रमांक व लांबी 
लांबी (कि.मी.) 
| राज्यमार्ग-२३२ खुलगापूर इतर जिल्हा (०/००ते १/००) ११.२०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
इजिमा-१२ (रेल्वे लाईन) मार्ग -०९ १.०० कि.मी. मार्ग-८५ 
कोळपा तांडा-राममा-३६१ गग ह क 
आश्रमशाळा-सारोळा-रामा- 
१४५ ते रामा-२३६ (बाभळगांव) 7. कय 
वडकी ग्रामीण (०/००ते २/५००) 
मार्ग -१८१ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते १/००) 
मार्ग -१५६ १.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते २/००) 
मार्ग -१३५ २.०० कि.मी. 
om | (०/००ते 2/00) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 


मार्ग -१३६ २.०० कि.मी. 
कित लांबी | १.५० कि.मी. 

राममा-५४८ बी. PAR) बावची | इतर जिल्हा । (०/००ते 4/400) 34.400 कि.मी । प्रमुख जिल्हा 
-सुमठाणा-इजिमा -७ मार्ग -०७ ५.५०० कि.मी. मार्ग-८६ 
काळेवाडी-राममा-६३ रेणापूर । इतर जिल्हा (०/००ते २/००) 
(इजिमा-९) हरवाडी-इजिमा-१२ | मार्ग -०९ २.०० कि.मी. 
(मळवटी जवळ) रामा-२४८ इतर जिल्हा  । (०/००ते 2/00) 
पर्यंत रस्ता. मार्ग -०९ २.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते ३/००) 

मार्ग -४९ ३.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते २/००) 

मार्ग -५० २.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते 4/00) 

मार्ग -५१ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते ५/००) 

मार्ग -८३ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते ६/५००) 

मार्ग -१३ ६.५०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते ४/५००) 

मार्ग -१८० ४.५०० कि.मी. 

एकूण ४६.७०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४६.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१४२५.४२५ + ४६.७००) 
म्हणजेच १४९९.१२५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.५०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१०५०५.५६५-१०.५००) म्हणजेच १०४९५.०६५ कि.मी. इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३६.२०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी (३८४९.२६०-३६.२००) म्हणजेच 
३८१३.०६० कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२०३१२१५१३१८१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


GANPAT SANDIPAN > को 
KACHARE जि eT 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, लातूर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) रेखाचित्र शाखा 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


